महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०१९ निधी वितरण... 
(सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः लेखानु-२०१९/(प्र.क्र.१२/२०१९)/१७-स, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: १०.०७.२०१९ 


संदर्भ- 
१) वित्त विभाग परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थसंकल्प-३,दि.०८ जुले,२०१९ 


शासन निर्णय- 

“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक २०१९” (महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम २०१९ 
यांच्या अनुसूचीच्या स्तंभ ४ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या रकमांसह) यास विधानमंडळाने मंजूरी 
दिलेली असून महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे आणि ते २०१९ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ०८ म्हणून महाराष्ट्र राजपत्र असाधारण भाग-४ दि.०४ जुले, २०१९ यामध्ये प्रसिध्द 
करण्यात आळे असल्याचे उपरोक्‍त संदर्भाधिन दि.०८.०७.२०१९ च्या शासन परिपत्रकान्वये 
कळविण्यात आले आहे. 

या अधिनियमान्वये प्रशासकीय विभागास सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पातील स्थायी 
खर्चासाठी आणि सद्यस्थितीत चाळू असलेल्या योजनांचा प्रशासकीय खर्च भागविण्यासाठी सन २०१९- 
२० च्या प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर,२०१९अखेर) अनिवार्य व कार्यक्रमावरील खर्चाचा अर्थसंकल्पीत 
निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ६०% च्या मर्यादेत (जून-२०१९ पुरक मागणी व्यतिरिक्त) या शासन 
निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "अ” मधील स्तंभ क्र. ९ व १० मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या तरतूदी 
मंजुर करण्यात आल्या असून सदर तरतुदी हया स्तंभ क्र.४ मध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यान्वयन / 
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात येत आहेत. तथापि संबंधित योजना अंमलबजावणी 
/ राबविण्या-या कार्यासनांनी वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०८.०७.२०१९ च्या परिपत्रकातील 
परिशिष्टात नमूद केलेल्या अनिवार्य/कार्यक्रमांतर्गत बाबींसाठी तपासणी सूची विचारात घेवून 
आवश्यक तेथे नियोजन/सामाजिक न्याय/आदिवासी विकास व वित्त विभागाच्या व्यय शाखा व 
अर्थसंकल्प शाखा यांची मान्यता घ्यावी व अनौपचारिक संदर्भ नमूद करुन वित्तिय मान्यतेचे शासन 
निर्णय निर्गमित करावे. मासिक विवरणपत्रानुसारचा निधी एप्रिल-१९ ते डिसेंबर-१९ या कालावधीमध्ये 
पुढे/मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर देण्यात आली 
आहे. 

प्रशासकीय विभागांना वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका भाग-१, वित्त विभाग शासन निर्णय 
क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम-भाग-२, दि.१७.४.२०१५ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागांना वेळोवेळी वित्तिय अधिकार नियमपुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान 
केलेल्या वित्तिय अधिकारांतर्गत असलेल्या प्रकरणांबाबत वित्त विभागाची वेगळयाने मान्यता घेण्याची 
आव्यकता नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः लेखानु-२०१९/(प्र.क्र.१२/२०१९)/१७-स, दिनांक- Io जुले, 2098 


उपरोक्‍त शासन निर्णयात नमूद केल्याव्यतिरिक्‍त ज्या बाबींसाठी विभागांना विवक्षितपणे 
वित्तीय अधिकार प्रत्यार्पित केळे नसतील अशा बाबींच्या संदर्भात वित्त विभागाच्या सहमतीची 
आव्यकता असेल. 

प्रशासकीय विभागांनी निधीबाबत महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियमांचे पालन करावे. त्याचप्रमाणे खाली दिलेल्या मार्गदर्शक 
सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

विविध शासकीय / प्रशासकीय संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूर 
करण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वीच्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विभागाने प्राप्त करावीत.यापूर्वी 
दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येवू नये. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदाने वितरीत करण्यापूर्वी सदर संस्थांकडून राज्य शासनास 
येणे असणाऱ्या रकमांचा आढावा घेण्यात यावा व त्या वसुल करुनच उर्वरित अनुदान वितरीत 
करण्यात यावे.एखादया कार्यक्रमावरील खर्चासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी अखर्चित 
असल्यास त्याच प्रयोजनासाठी चालू वर्षी वित्त विभागाच्या अनुमतीशिवाय निधी वितरीत करता येणार 
नाही. 


वैयक्तिक लाभार्थीच्या योजनेची देयके आहरित करताना लाभधारकांची यादी निश्चित करुन 
योग्य त्या तपशीलासह देयकासोबत जोडल्याशिवाय वैयक्तिक लाभार्थ्याची अनुदाने आहरित 
करण्यात येवू नये. वैयक्तिक लाभार्थ्यांचे कार्यक्रम आधार क्रमांकाशी सलंग्न करण्यात यावे व 
अनुदानाने प्रदान इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टीमनेच (₹05)करण्यात यावे. 

केंद्र पुरस्कृत योजनांसंदर्भात केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्याची खात्री संबंधित विभागाने 
नस्त्यांवर वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेकडून करुन घ्यावी व तद्‌नंतरच केंद्रीय निधी प्राप्त झाला 
असल्यास सदर निधी तसेच राज्य शासनाच्या समरुप हिस्सा प्रशासकीय विभागाने त्यांचे स्तरावर 
वितरीत करावा. तथापि मागील वर्षामधील केंद्र शासनाचा निधी चालू वर्षी खर्च करावयाचा असल्यास 
वित्त विभागाची सहमती घेणे आवश्‍यक आहे. 

शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती, वैयक्तिक लाभार्थी तसेच सवलतीपोटी दिलेले अनुदान 
इत्यांदीची प्रदाने, इलेक्ट्रॉनिक्स क्ळलिअरन्स सिस्टिम (ECS) नेच अदा करण्यात यावीत. 

बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्रशासकीय मान्यता/तांत्रिक मान्यता तसेच आवश्यक तेथे 
सचिव समितीची मान्यता प्राप्त करुन घेतल्याशिवाय विभागाने खर्च करु नये. त्याचप्रमाणे हा निधी ठेव 
बांधकामाचे स्वरुपात सार्वजनिक बांधकाम विभागास प्रदान करु नये. 

साहित्य खरेदीची प्रक्रिया उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने त्यांच्या क्र.भांखस-२०१४/ 
प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४ दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयासोबतच्या मार्गदर्शक 
सूचनांप्रमाणे पूर्ण करुन पुरवठादार निश्चित झाल्याशिवाय तसेच या मार्गदर्शक सुचनेतील परिच्छेद ४.७ 
मधील अटींचे पालन करुन खरेदीची देयके कोषागारातून आहरित करण्यात यावीत. खरेदीविषयक 
धनादेश संबंधित पुरवठादाराच्याच नावाने व शक्‍यतो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टिम (ECS) नेच 
अदा करण्यात यावीत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः लेखानु-२०१९/(प्र.क्र.१२/२०१९)/१७-स, दिनांक- Io जुले, 2098 


अनेक वेळेला संक्षिप्त देयकाद्वारे निधी खर्च करण्यात येतो मात्र त्याचे तपशीलवार देयक सादर 
न केल्यामुळे आक्षेप येतात व अपहार संभवतात. ज्या लेखाशिर्षाखालील जुनी तपज्ञीलवार देयकें 
प्रलंबित असतील ती सादर केल्याशिवाय त्या लेखाशिर्षाखालील निधी वित्त विभागाच्या सहमतीशिवाय 
आहरित करु नये. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०८.०७.२०१९ च्या परिपत्रकातील (सोबतच्या परिशिष्टासह) 
नमुद सुचना, अटी व शर्तींबरोबरच निधी खर्च करताना राज्य शासनाची कार्यनियमावळली, वित्तीय 
नियमावलीतील सर्व अटी व arta पालन करण्यात यावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७१०१२०३२३४००२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SEEMA BABAN 
JADHAV 


(सीमा ब. जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.प्रधान सचिव (पणन)यांचे स्वीय सहायक 
२. मा. प्रधान सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहायक 
३. मा.सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक 
४. सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. आयुक्‍त (साखर),महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. संचालक, (पणन) , पणन संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७. संचालक, रेशीम संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, नागूपर. 
८. संचालक, TAT संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागूपर. 
९. सहनिबंधक,सहकारी संस्था (आदिवासी उप योजन) महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
१०.प्रबंधक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई. 
११.सचिव, महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, पुणे. 
१२.सह सचिव (श्री चव्हाण), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
१३.उप सचिव (डॉ. गायकवाड/श्री खोरगडे/श्री देसाई/श्री वळवी), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग, मं., मुंबई-३२ 
१४.अवर सचिव (श्री शिंगटे) , सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
१५.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय 
लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 
१६. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखापरीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः लेखानु-२०१९/(प्र.क्र.१२/२०१९)/१७-स, दिनांक- Io जुले, 2098 
१८. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
२०. सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
२१.उप सचिव, (अर्थसंकल्प-३/अर्थसंकल्प-१३, व व्यय-२/अर्थोपाय) वित्त विभाग मंत्रालय, 
मुंबई. 
२२. उप सचिव (का-१४११/१४३१), नियोजन विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
२३. सामाजिक न्याय विभाग (वि.घ.यो.) मंत्रालय, मुंबई ३२. 
२४. निवड नस्ती कार्यासन १७-स. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


परिशिष्ट -अ 


शासन निणेय सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्र.लेखानु-२०१९/(प्र.क्र.१२/२०१९)/१७त्स),दि.९० जुले २०१९ चे सहपत्र 


सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीपैकी प्रथम नऊमाहीकरिता (एप्रिळ ते डिसेंबर-२०१९) तरतूदीचे विवरण 


(रूपये हजारात) 
रि ण मुख्य लेखाशिषं कायान्वयन / नियंत्रक अधिव वार्य/ सन २०१९-९० च्या प्रथम नऊमाहिकरिता मंजूर 
कार्यक्रमांतर्गत अर्थसंकल्पातील एकूण तरतूद करण्यात आलेली तरतूद 
(एप्रिल २०१९ ते डिसेंबर २०१९) 
दत्तमत | भारीत _ | एकूण दत्तमत [__ भारीत _ | एकूण 
[er ८ [1 “९४ > Oe "२ १८: | 
सचिव (टेक्स) / उप सचिव पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
सह क )/ STATE (९ स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, गरळ ळर शिश १६२५८७ १६२५८७ 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
'एकूण-२०४९-व्याज प्रदाने २७०९७९ २७०९७९ | oT १६२५८७ १६२५८७ 
२७०९७९ | ० | १६२५८७ १६२५८७ 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य पुणे |[.0___| २९०२८ १७४१६ } 0 | १७४१६ 
'एकूण-२०७०-इतर प्रशासव २९०२८ १७४१६ | oe | १७४१६ 
व्ही-२ ।२२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण |उप सचिव (आस्थापना) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई- ६० ६० शिव दळ 
BR. 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुण ९६० ५५्र | oe | ५५२ 
'एकूण-२२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण १०२० BRR | 8 | ६१९२ 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य पुण ४१४०० २४८४० [oe २४८४० 
उप संचालक पणन,पणन संचालनालय, पुणे ९७५० ५८५० | oe | ५८५० 
संचालक, (वस्त्रोद्योग) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर १०००० ६००० | 8 | ६००० 
'एकूण-२४०६-वनीकरण व वन्यजीवन ६११५० ३६६९० [__0____| ३६६९० 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य पुणे/ 
संचालक, छशासन ) साखर आयुक्‍त, पुणे / उप संचालक पणन,पणन ७०६८००९ १६० ५०६८१६९ ३०४०८०५ eg ३०४०९०१ 
संचालनालय, पुणे/संचालक, (वस्त्रोद्योग) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर / 
लेखाधिकारी,/संचालक रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर,उप 
सचिव (सुतगिरणी) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई- व न ; : 
3230 सचिव (पणन) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई- कार्यक्रमांतर्गत| ४०६९००७ द्वि ४०६३००७ CANOE Le | 1 
३२ 
एकूण-२४२५-सहकार एकूण ९१३७०१६ १६० ९१३७१७६ ५४८२२०९ sa ५४८२३०५ 
ata |२४३५- इतर कृषि विषयक कार्यक्रम |उप सचिव(पणन) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-रेर उपे संचालक (पणन) ee पुणे/ कार्यक्रमांतर्गत" ४०५६२०१ a] ४०५६२०१ २४३३७२० शि २४३३७२० 
आयुक्‍त (कृषि) महाराष्ट्र राज्य ,पुणे/ 
आयुक्‍त (पशुसंवर्धन) महाराष्ट्र राज्य ,पुणे/ 
'एकूण-२४३५-इतर कृषि विषयक कार्यक्रम ४०५६२०१ | ०_|__ ४०५६२०१ २४३३७२० | ० | २४३३७२० 


अ. हि मुख्य लेखाशिष॑ कार्यान्वयन / नियंत्रक अधिव वार्य/ सन २०१९-२० च्या प्रथम नऊमाहिकरिता मंजूर 
क्र. | क्रमाक कार्यक्रमांतर्गत अर्थसंकल्पातील एकूण तरतूद करण्यात आलेली तरतूद 
(एप्रिल २०१९ ते डिसेंबर २०१९) 
दत्तमत | भारीत _ | एकूण दत्तमत [__ भारीत _ | एकूण 
र Fy ¥ & द [11 ७ | é << |] 
२८५९१- ग्रामोद्योग व लघुउद्य संचालक , वस्त्रोद्योग महाराष्ट्र राज्य नागपूर. 5 व र 
संचालक रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य नागपूर. ie es) bids 7 2 3३9 
उप सचिव (टेक्स ५)/(सुतगिरणी) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग कार्यक्रमांतर्गत 5 
विभाग,मंत्रालय,मुंबई.३२ कार्यक्रमांतर्गत ४५६४११९ २४५६४१९ १४७३८४६ शिक १४७३८४६ 
'एकूण-२८५१-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग एकूण] २४६५७४८ २४६५७४८ १४७९४४८ | 0 | ऐड७९४४ट 
णो) , उपसचिव(यंत्रमाग) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग,मंत्रालय, मुंबई.३२ /संचालक , वस्त्रोद्योग महाराष्ट्र राज्य नागपूर. कार्यक्रमांतर्गत ५५००० ३३००० Ea 33000 
'एकूण-२८५२-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग ५५००० ३३००० [__0___| 33000 
सहकार आयुकत व निबंधक, सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य पुणेउप सचिव अनिवार्य २१०६८१ २१०६८१ १२६४०८ za १२६४०८ 
(आस्थापना) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई.३२ 
कार्यक्रमांतर्गत २३०२७ २३०२७ १३८१६ शिक १३८१६ 
'एकूण-३४५१-सचिवाळय आर्थिक सेवा एकूण २३३७०८ डा २३३७०८ १४०२२४ | 0 | १४०२२४ 
उप सचिव(पणन) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, कार्यक्रमांतर्गत 
मुंबई.३२/उप संचालक (पणन) पणन संचालनालय, पुणे/ कार्यक्रमांतर्गत : र foe | रै 
'एकूण-३४५६-नागरी पुरवठा २ [१ | ० | ९__| 
८३१८०७५ १६० ८३१८२३८ ३१९०८४३ ae ३१९०९३९ 
१०७२०७९८ | 0 |_ १०७२१२०७९८ ६४३२४७७ | ० |_ ६४३२४७७ 
एकूण १९१६०३८८७३ १६० १६०३९०३३ ९६२३३२० sa ९६२३४१६ 
४४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च |संचालक प्रशासन आयुक्‍त साखर पुणे, 
उप सचिव (सुतगिरणी ) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, कार्यक्रमांतर्गत ७६३९८८ =] ७६२३९८८ ४५८३९२ शि ४५८३९२ 
मुंबई.३२ 
'एकूण-४४२५-सहव भां ७६३९८८ ७६३९८८ ४५८३९२ | oo | ४५८२९२ 
४८५९१-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य पुणे/ 
यांवरील भांडवली खर्च संचालक , वस्त्रोद्योग महाराष्ट्र राज्य नागपूर./ दागिना त 
सह सचिव(यंत्रमाग) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, cal ११7४8३ परळ ie var ad 
मुंबई.३२ 
'एकूण-४८५९-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग यांवरील भांडवली खर्च - १५०९६६ १५०९६६ २०५७९ [_60___| ९०५७९ 
उप सचिव (पणन) सहकार,पणन व व विभाग,मंत्रालय, कार्यक्रमांतर्गत 4 
मुंबई.३२/उप संचालक (पणन) पणन संचालनालय, पुणे/ cally 5 : i ; 
'एकूण-५४७५-इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च २ [__९|०___| र 
एकूण मागणी क्रमांक व्ही-३ | कार्यक्रमांत ्गत| ९१४९५६ = ९१४९५६ ५४८९७२ | ० | ५४८९७२ 
वि एकूण ९१४९५६ ९१४९५६ ५४८९७२ | oo | ५४८९७२ 


अ. ह मुख्य लेखाशिषं कार्यान्वयन / नियंत्रक अधिकारी  ।]  अनिवार्य/ सन २०१९-९०च्या | प्रथम नऊमाहिकरिता मंजूर 
क्र. | क्रमाक कार्यक्रमांतर्गत अर्थसंकल्पातील एकूण तरतूद करण्यात आलेली तरतूद 
(एप्रिल २०१९ ते डिसेंबर २०१९) 
दत्तमत | भारीत _ | एकूण दत्तमत [__ भारीत _ | एकूण 
|_१_] |_७___| ८ EE ee SS ee ae ee 
उप सचिव ( २१स), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंब वाकत mee = २१०७३ oe 
z 'एकूण-६००३-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग यांवरील भांडवली खच - १९५७८८ १९५७८८ ११७४७२ ११७४७२ 
१९५७८८ १९५७८८ ११७४७२ ११७४७२ 
१९५७८८ १९५७८८ ११७४७२ ११७४७२ 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य 
प्रशासन आयुक्‍त साखर पुणे,सह सचिव (पणन), ees 
उप सचिव (सुतगिरणी ), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, कायेकमांतगत ae eres Saas re] ९0६35 
मुंबई.३२ 
एकूण-६४२५-सहव एकूण| १९१०००३ १९१०००३ ११४६००१ | ०११९४६००१९ 
a aes os (यंत्रमाग) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, कार्यक्रमांतर्गत १२०००० १२०००० ७२००० शि ७२००० 
व 'एकूण-६८५१- a OF १२०००० ७२००० [__0___| ७२००० 
६८६०-ग्राहकोपयोगी वस्तू सह/उप सचिव (यंत्रमाग) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, eee 
उद्योगासाठी कर्जे मुंबई.३२ कात कमावत र poe | ae | शिका 
'एकूण-६८६०- वस्तू उद्य [1 RRS __| je | | oe | Sa 
७४७५-इतर सर्वसाधारण आर्थिक ।|सह/उप सचिव (यंत्रमाग) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, दाय योत ही ; i ee | वि 
सेवांकरिता कर्ज मुंबई.३२ 
'एकूण-७४७५-इतर स र 1१ [1 60___| g 
२०३०००६ २०३०००६ १२१८००२ १२१८००२ 
एकूण २०३०००६ २०३०००६ १२१८००२ १२१८००२ 
ah hay सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, ae saws रळ वट poe | > 
2 afar 
व सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य पुणे/ १४५४२९ १४५४२९ ८७२५७ he | ८७२५७ 
एकूण १५५६०९ १५५६०९ ९३२३६५ | oe | ९३३६५ 
र 'एकूण-७६१०- शासव १८८६०९ १८०६०९ २३३६५ | ० RR REG 
'एकूण मागणी क्रमांक व्ही-६ १५५६०९ १०५५६०९ ९३३६५ | ० | ९३३६५ 
५४७३६८४ ४६६९२७ ५९४०६१९ ३२८४२०८ २८०१५५ ३५६४३६३ 
एकूण सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग कार्यक्रमांतर्गन| १३६६५७६० | o | १३६६५७६० | ८९९९४५९ | © | ८१९९४५१ 
LAS ELS. 2.2.9 ४६६९२७ १९६०६३७१९१ ११४८३६५९ २८०१५५ ११७६३८९१९४ 


